प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन २०१८ 
साठी राज्य शासनाच्या हिऱ्याची पिक विमा हप्ता 
अनुदानापोटी लागणारी रु.१०३,६८,५९,३०७/- इतकी 
रक्‍कम वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०१८/प्र.क्र.५२/११ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १८ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा - 
१. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१८/प्र.क्र.५२/११- अ, दि.२४.०५.२०१८, 
२. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१८/प्र.क्र.५२/११- अ,दि.१३.०६.२०१८, 
३. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१८/प्र.क्र.५२/११- अ,दि.२३.०७.२०१८, 
४. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१८/प्र.क्र.५२/११- अ,दि.२८.११.२०१८, 
५. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१८/प्र.क्र.५२/११- अ,दि. 09.09.2098, 
६. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९, 
७. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. जा. क्र.सां.८/वि.ह. अनु/४३१/२०१९, दि.२६.०७.२०१९. 


प्रस्तावना :- 
प्रधानमंत्री पिक विमा ही योजना खरीप हंगाम मध्ये २०१८ भारतीय कृषि विमा, ओरिएंटल जनरल 

इंन्शुरन्स क॑. लि., इफको-टोकियो जनरल इंन्शुरन्स क॑. लि. व आयसीआयसीआय या ४ विमा 
कंपनीमार्फत राज्यात राबविण्यात येत आहे. खरीप हंगाम करीता केंद्र २०१८ शासनाच्या प्रधानमंत्री 
was विमा योजना या संकेतस्थळावरील शेतकरी सहभागाच्या दि.२३.०७.२०१९ रोजीच्या 
आकडेवारीनुसार रु.१५,४७,८५,६०,४८९/- इतकी रक्कम राज्य शासन हिस्सा विमा हप्ता अनुदान 
म्हणून देय होत आहे. त्यापैकी रु.१३५६,९९,९७,४१२/- इतकी रक्‍कम आतापर्यंत अदा करण्यात आली 
आहे. आता, भारतीय कृषि विमा, ओरिएंटल जनरल इंन्शुरन्स क॑.लि., इफका-टोकियो जनरल 
इंन्शुरन्स कं.लि. या ३ विमा कंपन्यांना प्रस्तुत प्रकरणी पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन 
हिऱ्याच्या स्वरुपात द्यावयाची रु.१०३,६८,५९,३०७/- इतकी रक्‍कम वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, खरीप हंगाम २०१८ करीता भारतीय कृषि विमा, ओरिएंटल जनरल 
इंन्शुरन्स क॑.लि., इफको-टोकियो जनरल इंन्शुरन्स क॑. लि. या ३ विमा कंपन्यांनी केलेली मागणी, 
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना या संकेतस्थळावरील शेतकरी सहभागाच्या दि.२३.०७.२०१९ रोजीच्या 
आकडेवारी आणि कृषि आयुक्तालयाची शिफारस या बाबींचा विचार करता राज्य हिस्सा पीक विमा 
हप्ता अनुदान म्हणून विमा कंपन्यांनी मागणी केलेली रु. १०३,६८,५९,३०७/- इतकी रक्‍कम वितरीत 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०१८/प्र.क्र.५२/११ अ, 


करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. संबंधित विमा कंपन्यांना यापुर्वी दिलेल्या व आता 
द्यावयाच्या पीक विमा हप्ता अनुदान राज्य हिस्सा अनुदानाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


राष्ट्रीय पीक विमा यापुर्वी अदा करण्यात | विमा कंपनीने सादर 
संकेतस्थळावरील दिनांक | आलेले अनुदान रु. | केलेल्या देयकानुसार 
कंपनी .019.2098 रोजी विमा मागणी Hoel व आता 
विमा कंपनी = rai panies 
कंपनच्या अहवालानुसार अदा करावयाचे पीक विमा 
विमा हप्ता राज्य हिस्सा हप्ता राज्य हिस्सा अनुदान 
अनुदान रु. रु. 
(१) (र) (3) (8) 
भारतीय कृषि विमा १३,५४,१९,४०८/- 
a ® ३२६,७६,८१,५६६/- | २,६२,७१,७३,५६२/- ee 
, 
इफको टोकियो- 
जनरल इंन्शुरन्स कं. &49, 93,019, 333/- ५,८२,४५,८१,७७६/- ६५,१३,३०,४०२/- 
लि. 
ओरिएंटळ जनरल 
—— ५,११,८१,६२,०७४/- 
इन्शुरन्स .लि., ५६९,९५,७१,५९०/- २५,०१,०९,४९७/- 
एकुण मागणी १५,४७,८५,६०,४८९/- १३,५६,९९,१७,४१२/- १,०३,६८,५९,३०७/- 


२. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० करिता मंजूर 
केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 
मागणी क्र. डी -३ 
२४०१ - पीक संवर्धन 
११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी 
अर्थसहाय्य 
राज्य हिस्सा (2809 A ६६४) योजनेतर 


३. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या 
मार्गदर्शक सूचनांनुसारच खर्च करण्यात यावा. 

४. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा ), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर कृषि संचालक (वि.प्र., कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

५. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं-२३३/२०१९/व्यय-१, 
दि.१७.९.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०१८/प्र.क्र.५२/११ अ, 


६. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१८१६३१५३१००१ 
असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Neeta Eknath 


Shinde 


Digitally signed by Neeta Eknath Shinde 
ल 


(निता शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - 32 
२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
३. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
८. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
११. वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थ-१३), HATHA, मुंबई- ३२ 
१२. उप सचिव (११-ओ /२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
१३. कक्ष अधिकारी (2- 3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
१४. विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा मजला, 
दलाल स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३ 
१५. निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


